राज्यातील संसद / विधीमंडळ सदस्यांच्या 
शिक्षा / कारावासाची माहिती तात्काळ 
संबंधितांना पाठविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. याचिका ०२१६/५३७/प्र.क्र.४/विशा १अ 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक :- १७ फेब्रुवारी, २०१७. 


परिपत्रक 


न्यायालयाने कोणत्याही संसद अथवा राज्य विधीमंडळ सदस्यास दोषपात्र ठरवून लोक 
प्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५१ मधील कलम ८ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या कालावधीसाठी शिक्षा / 
कारावासाची शिक्षा दिल्यास सदर सदस्य संबंधित सदनाचे सदस्य म्हणून राहण्यास तात्काळ 
अपात्र ठरतात व भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १०१ (३) (a) अथवा अनुच्छेद १९० (३) (a) नुसार 
सदर सदनातील जागा आपोआप रिक्‍त होते व अशा रिक्‍त झालेल्या जागेबाबत संबंधित 
सदनाच्या सचिवांना तात्काळ अवगत करणे आवऱ्यक असते. 


२. सरदर प्रकरणीमा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका ( दिवाणी ) क्र. ४९० / २००५ 
व क्र. २३१ / २००५ दिनांक १०.०७.२०१३ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 
स्थापित केलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एखाद्या राज्य विधीमंडळ अथवा संसद 
सदस्याच्या शिक्षा / कारावासाची माहिती सदर शिक्षा / कारावासाचे आदेश निर्गमित झाल्यानंतर 
७ दिवसांच्या आत संबंधित सदनाचे अध्यक्ष / सभापती तसेच राज्याच्या मुख्य निवडणूक 
अधिकाऱ्यांना कळविण्यात यावी. 


३. तसेच, पोलीसांच्या सर्व घटक कार्यालयांनी सोबत जोडलेल्या विहित विवरणपत्रात 
माहिती प्रत्येक महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
कार्यालयास पाठवावी. पोलीस महासंचालक कार्यालयाने सर्व घटक कार्यालयाची एकत्रित 
माहिती प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
कार्यालयास पाठवून त्याची प्रत गृह विभागास पाठवावी. पोलीस महासंचालक कार्यालयाने सदर 
अहवाल पाठविण्यासाठी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नोडल अधिकारी म्हणून तात्काळ नियुक्‍ती 
करावी व सदर नोडल अधिकाऱ्याचा तपशिल मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांचे 
कार्यालयास पाठवावा. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः याचिका ०२१६/५३७/प्र.क्र.४/विशा 4 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/११/.॥व9७॥9.9०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०२१७१५५००४३०२९ असा 


आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Vijay D Patil 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


oe e ou=Home, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Vi a D p a t | 2.5.4.20=5254aa09c72b0eb445f264826ab1 0bb42 
793fc26e38381 13296e7ff81205 1f6f, cn=Vijay D 
Patil 
Date: 2017.02.17 15:52:19 +05'30' 


(विजय पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

) सर्वमा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद. 

) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान सभा. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


ioe 


o~ 


4 


महाराष्ट्रातील सर्व संसद सदस्य. 
सर्व विधान परिषद / विधान सभा सदस्य. 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग. 
१०) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
११) सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
१२) पोलीस आयुक्त (सर्व). 
१३) परिक्षेत्रीय विशोष पोलीस महानिरीक्षक (सर्व ) 
) 
) 
) 


-८४) 


Nn &. 


2) 


१४ महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय. 
१५) जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी (सर्व). 
१६) जिल्हा पोलीस अधिक्षक (सर्व). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः याचिका ०२१६/५३७/प्र.क्र.४/विशा 4 


Report regarding cases of conviction of sitting members of 


Parliament / State Legislature 


Report tor the Month: of ...................... » २०]... 


Name of the State :.................. 


Name of the Name of the Law and Date of Punishment / 
MP/MLA/MLC. | Court which Section(s) under | conviction | sentence passed 
passed the which conviction | order 
order of ordered 


conviction 


Place: 


Date: 


Signature & Name of the Officer 
Sending the report 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


